Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १० ] 


शनिवार , मे ४, २०१९ / वैशाख १४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये ५५.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४८ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्र.कावि - अका - उविअ-प्रस्तु- २-३७७-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांना, भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक कावि - अका- प्रस्तु- २-२०१८-७९ ३, 
दिनांक २-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 


केला आहे : 


ना .- एक -१ ( १५२६ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ४, २०१९/ वैशाख १४, शके १९ ४१ 


- 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १/ एलए-६५/२०१८-१९, गाव- घोसरी , तालुका-पोंभुर्णा, जिल्हा- चंद्रपूर . 


अनु. 
क्रमांक 
( १ ) 


भूमापन 
क्रमांक 
( २ ) 


संयुक्त मोजणीप्रमाणे 
संपादनाखालील क्षेत्र 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३१७ 


० १५ 


२ 


३१६ 


० ० ९ 


३ 


३०८ 


००७ 


२७८ 


० ३५ 


५ 


१५३ 


० १० 


६ 


१३४ 


० ०१ 


७ 


१३३ 


००५ 


८ 


१३२ 


0 ०४ 


९ 


३२ ९ 


००७ 


१० 


१५२ 


०३२ 


एकूण क्षेत्र 


१२५ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प. 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र .३ मौजा घोसरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पातर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील वितरीका 
क्र .३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ४, २०१९ / वैशाख १४ , शके १९४१ 


३ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्र.कावि- अका- उविअ- प्रस्तु- २-३७२-२०१९. - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांना, भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक कावि - अका- प्रस्तु-२-२०१८-७९ ४ , 
दिनांक २-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २/ एलए-६५/ २०१८-१९ , गाव - फुटाणा 

मोकासा , 

तालुका-पोंभुर्णा, जिल्हा- चंद्रपूर . 


अनु. 
क्रमांक 
( १ ) 


भूमापन 
क्रमांक 


संयुक्त मोजणीप्रमाणे 
संपादनाखालील क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३५४ 


० ०५ 


२ 


३५० 


० ०१ 


३ 


३४५ 


० ११ 


४ 


३७७ 


० ११ 


५ 


३८० 


० १५ 


६ 


१ ९ ३ 


० २७ 


७ 


३४२ 


० ०७ 


८ 


३५२ 


०३२ 


३७९ 


० ०३ 


- 


एकूण क्षेत्र 


११२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ४ , २०१९ / वैशाख १४, शके १९ ४१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र .३ मौजा फुटाणा मोकासा येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पातर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील वितरीका 
क्र .३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप .- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ५० . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्र.कावि - अका- उविअ- प्र 

-प्रस्तु- २-३७६-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांना , भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक कावि - अका -प्रस्तु- २-२०१८-७९ ५, 
दिनांक २-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ४, २०१९ / वैशाख १४, शके १९ ४१ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ /एलए-६५/ २०१८-१९ , गाव-नवेगांव मोरे, तालुका-पोंभुर्णा, जिल्हा- चंद्रपूर. 


अनु . 
क्रमांक 
( १ ) 


भूमापन 
क्रमांक 
( २ ) 


संयुक्त मोजणीप्रमाणे 
संपादनाखालील क्षेत्र 

( ३ ) 


हे.आर 


१ 


१५३ 


० ०८ 


२ 


१५४ 


० २८ 


३ 


१५५ 


० ०८ 


४ 


११२ 


० ०६ 


५ 


१११ 


० १४ 


६ 


१६२ 


o ou 


७ 


१६१ 


० ०५ 


८ 


१७६ 


० १५ 


९ 


८० 


0 ० ९ 


१० 


८१ 


०३४ 


११ 


५७ 


० २६ 


१२ 


८५ 


० २० 


१३ 


१ ९ ७ 


० ० ९ 


१४ 


१ ९९ 


० २८ 


१५ 


१६० 


0 १६ 


१६ 


१६६ 


० १ ९ 


१७ 


५३ 


००७ 


१८ 


५७ 


० १३ 


१ ९ 


४२ 


० १७ 


२० 


४३ 


०३३ 


२१ 


४४ 


० १५ 


एकूण अदमासे क्षेत्र 


३३५ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प. 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र .3 मौजा नवेगांव मोरे येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील वितरीका 
क्र .३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


ना .- एक -२ ( १५२६ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ४ , २०१९ / वैशाख १४ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ५१ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्र.कावि- अका- उविअ - प्रस्तु - २-३६९ -२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांना, भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक कावि- अका-प्रस्तु -२-२०१८-७९ ६ , 
दिनांक २-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४/ एलए-६५/ २०१८-१९, गाव- चक खापरी, तालुका-पोंभुर्णा, जिल्हा- चंद्रपूर . 


अनु . 
क्रमांक 
( १ ) 


भूमापन 
क्रमांक 
( २ ) 


संयुक्त मोजणीप्रमाणे 
संपादनाखालील क्षेत्र 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१५ 


१ १६ 


२ 


६ 


०६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ४, २०१९ / वैशाख १४ , शके १९४१ 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


हे . आर 
० ३० 


३ 


४ 


५८/१ 


० ४२ 


५ 


५ ९ 


० १२ 


६ 


६१ 


० ५२ 


७ 


६२ 


० ५६ 


८ 


६४/१ 


०६५ 


९ 


६८ 


० ४८ 


१० 


६५/ १ अ 


० १३ 


११ 


२ 


० १२ 


एकूण अदमासे क्षेत्र 


५ १४ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र .३ मौजा चक खापरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पातर्गत आसोलामेंढामुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील वितरीका 
क्र .३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे. 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक - 


टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ४, २०१९ / वैशाख १४ , शके १९४१ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ५२ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका- उविअ- प्रस्तु.२-३७३-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांना भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक कावि - अका -प्रस्तु.२-२०१८-७९ ७, 
दिनांक ०२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे, आणि 

म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वयेजिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- एलए- ६५-२०१८-१९, दिघोरी , तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


( 9 ) 


हे . 


आर 


१ 


१५३ 


० २१ 


२ 


१५ ९ 


० २८ 


३ 


१०७ 


००५ 


१०२ 


००६ 


११३ 


० ०६ 


६ 


६४ 


० २३ 


७ 


६५ 


० १३ 


८ 


६७ 


० ०१ 


९ 


९ 


१० 


४८ 


० १७ 


११ 


४१ 


००९ 


एकूण 

क्षेत्र 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ४, २०१९ / वैशाख १४, शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 

वितरीका क्र .३ मौजा दिघोरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता. 


समाजाला होणारे लाभ 


: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करून पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध 


करून देणे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३. 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका- उविअ- प्रस्तु.२-३७०-२०१९. - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांना भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक कावि - अका -प्रस्तु.२-२०१८-८०१ , 
दिनांक ०२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे , आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


ना .-एक-३ ( १५२६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ४ , २०१९ / वैशाख १४ , शके १९ ४१ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- एलए- ६५-२०१८-१९, चक फुटाणा, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन क्रमांक 


( १ ) 


हे . 


आर 


१ 


४ 


० १५ 


एकूण 

क्षेत्र .. 


० १५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र . ३ मौजा चक फुटाणा येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करून पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध 
करून देणे. 


समाजाला होणारे लाभ 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा. , अ. क्र . ५४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - उविअ-प्रस्तु.२-३७४-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ४, २०१९ / वैशाख १४, शके १९ ४१ 


११ 


कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक कावि- अका- प्रस्तु.२-२०१८-८०० , 
दिनांक ०२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे , आणि 

म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-एलए- ६५-२०१८-१९ , सेल्लुर चक , तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३ 


० ०७ 


एकूण 

क्षेत्र .. 


० ०७ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


.. 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 

वितरीका क्र .३ मौजा सेल्लुर चक येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता. 
: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करून पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध 
करून देणे . 


समाजाला होणारे लाभ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 


टीप .- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ४ , २०१९ / वैशाख १४ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका - उविअ -प्रस्तु.२-३७५-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांना भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक कावि- अका- प्रस्तु.२-२०१८-७९९ , 
दिनांक ०२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वयेजिल्हाधिका-यांची 
पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ -एलए- ६५-२०१८-१९ , सेल्लुर नागरेड्डी, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . 


आर 


१ 


३ ९ 


२ 


३८ 


O 


३ 


३२ 


४ 


३१ 


५ 


३० 


६ 


२ ९ 
१२८ 


७ 


००५ 


८ 


१३० 


००३ 


९ 


०१६ 


४६ 
५१ 


१० 


. 


११ 


१३१ 


० ११ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


० ४ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ४, २०१९ / वैशाख १४, शके १९ ४१ 


१३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र .३ मौजा सेल्लुर नागरेड्डी येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र . ३ कालव्याचीसिंचन निर्मिती करून पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध 


समाजाला होणारे लाभ 


करून देणे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक - 


टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५६ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि- अका - उविअ- प्र 

प्रस्तु.२-३७१-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक कावि - अका-प्रस्तु.२-२०१८-७९ ८ , 
दिनांक ०२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


म्हणून उक्त 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे , आणि 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 


ना .- एक -४ ( १५२६ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ४, २०१९/ वैशाख १४, शके १९ ४१ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९-एलए- ६५-२०१८-१९, चक कोसंबी, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 

संपादनाखालील क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन क्रमांक 


हे . आर 


१ 


० १० 


३२ 
४५/४ 


२ 


० २२ 


३ 


७० 


० २६ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


० ५८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन 


: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
: गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 

वितरीका क्र .३ मौजा चक कोसंबी येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता . 


समाजाला होणारे लाभ 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील 
वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करून पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध 


करून देणे . 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


_ निरंक - 


टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


गोंडपिपरी : 
दिनांक ३ मे २०१९ . 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

गोंडपिपरी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


